आर्थिक वर्ष २०२३-२४ महानिर्मितीच्या भुसावळ 
१९६६० मे.वॅ. प्रकल्पासाठी भागभांडवल 
समायोजनाने वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. निधिवि-२०२३/प्र.क.७५(भुसावळ)/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक -: १० जानेवारी, २०२३. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग क्र.निधिवि-२०२३/प्र.क.७५ 
(भुसावळ) /ऊर्जा-३,दि.०१.०९.२०२३. 
२) शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क.५८/ 
ऊर्जा-३,दि.०८.१२.२०२३. 


शासन शुद्धीपत्रक:- 

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये महानिर्मिती कंपनीच्या भुसावळ (१५६६० मे.वॅ.) औष्णिक विद्युत 
प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाची भांडवली गुंतवणुक म्हणून रु.५३,७९,७६,९८२/- (रु. AVA Het एकोणऐशी लाख 
शहात्तर हजार नऊरी ब्याऐंशी रुपये फक्त) इतकी रक्‍कम पुस्तकी समायोजनाने वितरित करण्यास मंजूरी देण्यात 
आली आहे. 
गै. महानिर्मिती कंपनीने बाह्य सहायित प्रकल्पांतर्गत कोराडी वीज निर्मिती केंद्रातील युनिट क्र. ६ च्या 
संचाचे कार्यक्षम सुधारीकरण व आधुनिकीकरण कार्यक्रमासाठी जागतिक बँकेकडून उभारण्यात आलेल्या 
कर्जाकरीता संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये नव्याने लेखाशिर्ष घेण्यात आले आहे. 
३. सबब, संदर्भ क्र. १ येथील दि. १ सप्टेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ मधील 
तक्त्यातील जमा लेखा शिर्षाखाली पुढीलप्रमाणे नमूद “अ” एवजी “ब” प्रमाणे वाचावे. 


अ 1) ब | 

६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्जे, १९० सार्वजनिक | | ६८०१ वीज प्रकल्पांसाठी कर्ज, २०५ पारेषण आणि 
क्षेत्रे व इतर उपक्रम यांना कर्जे (००(०२), | । वितरण, (००(०६) कोराडी वीज निर्तिती केंद्रातील युनिट 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मित कंपनीस सौर | [wg च्या आधुनिकीरणासाठी जागतिक बँकेकडून 


प्रकल्पासाठी कर्जे (६८०१५१४८) महानिर्मिती कंपनीला देण्यात आलेल्या कर्जाची परतफेड 
(६८०१५१७५) 
४. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०११०१६१२०९३५१० असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES ENERGY 

N A R AYA N AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fc35aa8ffade5bb6105200693c60a32b755f7e67f72965b8dd57a 
daa570981f1, postalCode=4000: if 


32, st=Maharashtra, 
S H R | KR | S H N A KA RA D 3 setalNumber-AE7FAEABAFAS71C2748E40DSFFD2CD 108DE0E1 308599 
70F4D7DOEE40046B3E9E, cn=NARAYAN SHRIKRISHNA KARAD 


Date: 2024.01.10 16:13:01 +05'30' 


(श्री. ना. श्री. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- १. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव,राजभवन,मळलबार हिल,मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः निधिवि-२०२३/प्र.क.७५(भुसावळ)/ऊर्जा-३ 


. मा. उपमुख्यमंत्री (ऊर्जा) ,यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) ,यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. सर्वमा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधानसभा व विधानपरिषद) मुंबई-३२यांचे खाजगी सचिव. 


७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


११ 


१२. 
१३: 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 


. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 
. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्यादित, हॉंगकॉँग 


बँक बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई. 


. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, 


वांद्रे, (पूर्व, मुंबई-५१ 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / रालेवि-१), मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१. 

वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१४ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
निवडनस्ती (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


